महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या 
उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २७ जून, २०२३. 
वाचा - 
१. शासन निर्णय क्र. बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा 2, दिनांक २३.०६.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


शासन निर्णय दिनांक २३/०६/२०२३ मध्ये पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
) श्री.शशिकांत गुंडू चिमणे, अनु.क्र.८ यांच्या नांवासमोर स्तंभ क्र. ३ “अधीक्षक, अधीक्षक, रा.शै.सं.व 
प्र. परिषद, पुणे” त्याऐवजी “कार्यक्रम अधिकारी प्रशासन शाखा, रा.शै.सं.व प्र. परिषद, पुणे गट ब” 
असा अंशत: बदल करण्यात येत आहे. 

२) श्री.रमेश गोविंदराव Sd, अनु.क्र. २० यांच्या नांवासमोर स्तंभ क्र. 3 “अधीक्षक, वेतन व 
भ.नि.नि.पथक (माध्यमिक), जि.गडचिरोली” ऐवजी “अधीक्षक, वेतन व भ.नि.नि.पथक (प्राथमिक), 
जि.गडचिरोली” असा अंशत: बदल करण्यात यावा. 

३) श्री.सचिन नानाजी सोळंकी, अनु.क्र. ६४ यांच्या नांवासमोर स्तंभ क्र. ३ “गटशिक्षणाधिकारी, 
पं.स.मावळ, जि.प.पुणे” ऐवजी “राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे” असा अंशत: 
बदल करण्यात यावा. 


aa सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०६२७११५१३७१०२१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 
Vi AY N | VR TTI DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 
20= d0e0c9eec89f89869(2dd675d7 110636b0a2ea82e4 
8582666992689, postal 


BHOSALE ee ee 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपालांचे सचिव 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा . मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा . उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 


Ee) 
a 


Av AD 
a 4 


SGM SX 
Co SS. Aes eS SS Se oS 
4 


Vom 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली 3123/प्र.क्र.104/प्रशशा-2 


qo) मा . मंत्री (शाळेय शिक्षण ) यांचे स्वीय सहायक 

११) प्रधान सचिव ( शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१२) आयुक्‍त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१३) राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नी रोड , मुंबई 

१४ सहसचिव / उपसचिव ( विद्यार्थी विकास/शाळा व्यवस्थापन/शिक्षक शिक्षकेत्तर/क्रीडा/प्रशासन) 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

१५) सर्व शिक्षण संचालक 

१६) अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१७) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

१९) सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक /योजना) 

20) Ud जिल्हा कोषागार अधिकारी 

29) सर्व अधिक्षक , वेतन पथक ( प्राथमिक / माध्यमिक ) 

२२) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

२३) सर्व कार्यासने , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

२४) निवड नस्ती , प्रशा -२ , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


